प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य 
शासकीय वैद्यक महाविद्यालयांचे 
बळकटीकरण व दर्जावाढ करणे व नवीन 
पदव्युत्तर पाठ्यक्रम सुरु करणे आणि 
पदव्युत्तर विद्यार्थ्याच्या संख्येत वाढ करणे 
(राज्य हिस्सा) यंत्रसामुग्री खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंसाख-२०२० /प्र.क्र.१६ / प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०२०. 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 
४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसंयं/साख/ प्रस्ताव 
(Non-merged)/ ४२१०२१२४/१७/३२०१९/म-, दि. ०१.०१. २०२० 


वाचा: १ 


~~ 


area निर्णय :- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये 


व संलग्नित रुग्णालयांमध्ये सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे 


बळकटीकरण व दर्जावाढ करणे व नवीन पदव्युत्तर पाठ्यक्रम सुरु करणे आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्याच्या 


संख्येत वाढ करणे ( राज्य हिस्सा ) अंतर्गत खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या संस्थेसाठी परिशिष्ठ-अ मध्ये 


नमूद यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्याकरीता रु. ९,८५,४२,३३६/- (रु. नऊ कोटी चौपन्न लक्ष 


दोन हजार deal छत्तीस फक्त) इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२० /प्र.क्र.१६ /प्रशा-१ 


अ.क्र. संस्थेचे नाव यंत्र सामुग्री रक्‍कम 

शि. बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे २३५७४६३३ 

२ | स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालय, २५८८०००० 
अंबाजोगाई 

३ | डॉ.वैश्यंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, ४३००००० 
सोलापूर 

४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज ३०९४०४० 

पु श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, १६४०००० 
यवतमाळ 

६ । डॉ.शंकरराव चव्हाण झासकीय वैद्यकीय १००२११६३ 
महाविद्यालय, नांदेड 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर ६०८००० 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला १२२९८००० 
श्री.भमाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, १७१२६५०० 
धुळे 
एकूण ९,८५,४२,३२६ 


अटी :- 
१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस संबंधित लेखाशीर्षाखाली यंत्रसामुग्रीपरत्वे मंजूर 
असलेल्या निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त कोणतीही यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी नव्याने पदनिर्मितीची आव्यकता नसून ती 
संस्थेत असलेल्या विद्यमान अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून सदर यंत्रसामुग्रीची हाताळणी 
करण्यात यावी. तसेच सदर यंत्रसामुग्री कोणत्याही परिस्थितीत बंद अवस्थेत वा विनावापर 
पडून राहणार नाही याची खबरदारी संबधित अधिष्ठाता यांनी घ्यावी. 


३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद 
केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


४. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, desu उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२० /प्र.क्र.१६ /प्रशा-१ 


& . 


Go 


2. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 


नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


OWN शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या 
शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे संबंधित खरेदी समितीने 
अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


(सर्व संस्थांसांठी सामाईक लेखा शीर्ष) 
मागणी क्र.-एस ४ राज्य योजना 
४२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५, विषमचिकित्सा 
(००) (३७) राज्य शासकीय वैद्यक महाविद्यालयांचे बळकटीकरण व 

दर्जावाढ करणे व नवीन पदव्युत्तर पाठ्यक्रम सुरु करणे आणि 
पदव्युत्तर विद्यार्थ्याच्या संख्येत वाढ करणे (राज्य हिस्सा ४० 
टक्के) (कार्यक्रम) (४२१० २१२४) 

५२, यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


या प्रयोजनासाठी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केल्यानुसार येणारा 


यंत्रनिहाय खर्च संबंधित संस्थेस सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात उपरोक्‍त नमूद लेखाशीर्षांतर्गत 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२० /प्र.क्र.१६ /प्रशा-१ 


मंजूर निधीतून भागविण्यात यावा व खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१३११०३३००७६१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN 
A R U N MURLIDHARRAO DAHALE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
oe अ '११ 2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba 
सोबत : परिशिष्ट “अ ॥॥॥॥१॥॥)॥-/॥ शकला 
83860912503, postalCode=400032, 
‘street=MANTRALAYA ,MUMBAI, 


R R A serialNumber=30df743755280cf26ce 
97ec0978235f63f80f0bc4317129bf38 
1eb48778f2e3d, ou=NA, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
D A H A L E cn=ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - १/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे 
५. अधिष्ठाता, श्री. स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 
६. अधिष्ठाता, डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर 
७. अधिष्ठाता, डॉ. शांकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड 
हू 
९ 


_ अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज 


. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला 
१०. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर 
११. अधिष्ठाता, श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ 
१०. अधिष्ठाता, श्री.भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/बीड/लातूर/सोलापूर/अकोला/सांगली/धुळे/यवतमाळ/नांदेड 
१३. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२० /प्र.क्र.१६ /प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक यंसाख-२०२० /प्र.क्र.१६ /प्रहञा-१, 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२० सोबतचे “परिशिष्ट अ” 


यंत्रसामुग्री खरेदीबाबतचा तपशील 


| . | arena वैद्यकीय .जी. | न्यूरोएन्डोस्कोपी त (9439233 
पुणे ,महाविद्यालय सेट 
फुलली ऑटोमेटेड । ८६१४००० । ८६१४००० 
रॅण्ठम अक्सेस 
वॉकवे सिस्टिम 
इन ब्लड ग्रुर्पिंग 
क्रांस मॅचिंग अँण्ड 
अँटीबॉडी 
स्किनिंग अलाग 
विद कन्स्युमेबल 
फॉलिक्युलर 
ट्रान्सप्लान्ट 
मशिन 
कॉर्निअल a ५२००००० | 4200000 
टोपोग्राफर 
स्पेक्ट्रास्कोप ति २२९८८०्य | 222¢L00 
लेन्स विद 
एड्जस्टेबल 
स्लिट 


७८३१८२२ 


एकूण २३५७४५४६३३ 
२. । डॉ aaa स्मृती. | आपरेटीव्ह | २५००००० | २५००००० 
शासकीय वैद्यकीय | लॅपरोस्कोप सेट 
महाविद्यालयसोलापूर , | साऊंड प्रुफ रुम Pe १८००००० | १८००००० 
एकूण ४३००००० 
३. | शासकोय dana | फुली ऑटोमेटेड | १७९८००० | १७९८००० 
महाविद्यालयमिरज , रोटरी मायक्रोटोम 
कॉम्पोस्केल विद | १२४५०० १२४५०० 
प्लाझ्मा URN 
एफरेसिस डोनर १ २५८००० | २५८००० 
कोच 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२० /प्र.क्र.१६ /प्रशा-१ 


HS बक २३३८५०० ६७७००० 
रेफ्रीजरेटर 
ड्रेसिंग ट्रॉली इन ९४४० १८८८० 
TR स्टेनलेस 
स्टील विद 
बाऊल बकेट 
मेयोज्‌ ट्रॉली ७०८० १४१६० 
स्टेनलेस स्टील 
लेथ मशिन १९००० १९००० 
आरव्हीजी एक्स- १८४५०० १८४५०० 
रे विद लॅपटॉप 
एकूण ३०९४०४० 
४. । स्वामी रामानंद तिर्थ | डी.एस.ए. मशिन २५८८०००० | २५८८०००० 
ग्रामीण वैद्यकीय | विद टर्न-की 
महाविद्यालय, प्रोजेक्ट 
अंबाजोगाई एकूण २५८८०००० 
५. | श्री.वसंतराव नाईक | डेका हेड १६४०००० | १६४०००० 
शासकीय वैद्यकीय | मायक्रोस्कोप 
महाविद्यालय, यवतमाळ एकूण १६४०००० 
६. | डॉ.शंकरराव Dem | इएमजी/एनसीव्ही ६००००० ६००००० 
शासकीय वैद्यकीय | मशिन 
महाविद्यालय, नांदेड  । इनव्हेजिव्ह ८९६००० । २६८८००० 
व्हेन्टीलेटर 
हाय  पर्फामन्स १९५१९४० | १९५१९४० 
लिक्विड 
क्रोमेटोग्राफी 
(एचपीएलसी) 
एचडी २३८१२२३ | २३८१२२३ 
एन्डोस्कोपीट 
कॅमेरा विद ऑल 
असोसिएटेड 
एक्सेसरीज 
SREP (३- १९००००० | १९००००० 
डी चीप कॅमेरा) 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२० /प्र.क्र.१६ /प्रशा-१ 


एन्डो क्लिनर a] ५००००० ५००००० 
एकूण १००२११६३ 
७. | शासकोय वैद्यकीय | बायो सेफ्टी na ३८६००० | ३८६००० 
महाविद्यालय, लातूर | कॅबिनेट 
मायक्रोस्कोप विद | ११२००० ११२००० 
युनिव्हर्सल 
कन्डेनसर 
डीप फ्रिज (-२० णि ५०००० ५०००० 
डिग्री.से) 
बायोलॉजिकल 7 ६०००० ६०००० 
इंडीकेटर 
इन्क्युबेटर 
एकूण ६०८००० 
८. । शासकोय वैद्यकीय | ऑटोमेटीक षि ४०००००० ४०००००० 
महाविद्यालय, अकोला | feel  स्टेनर 
सिस्टीम 
ऑटोमेटीक णं २५००००० | २५००००० 
व्हॅक्युम प्रोसेसर 
ओ.टी. लाईट | २५००००० २५००००० 
विद एल.ई.डी. 
विद इनबिल्ट 
कॅमेरा विद रिले 
सिस्टीम विद ३-वे 
कम्युनिकेशन 
सिस्टीम 
एक्सायमर लेझर | १_| १५६८००० | १५६८००० 
स्टॅण्ड एलईडी ६ १८९००० ११३४००० 
BSI लेस लॅम्प 
डर्मेटोस्कोप 2 १४९५०० | २९९००० 
फाऊलर बेड विद १९८०० २९७००० 
मेंट्रेस षु 
एकूण १२२९८००० 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२० /प्र.क्र.१६ /प्रशा-१ 


९. | श्री.भाऊसाहेब हिरे | अल्ट्रासाऊंड रि २२००००० | २२००००० 
शासकीय वैद्यकीय | सोनोग्राफी मशिन 
महाविद्यालय, धुळे रिजनल 
अँनेस्थेशिया 
मल्टीपरा मॉनिटर | ६ । ३५८४०० | २१५०४०० 
विद ईटीसीओटू 
ऑटोमेटेड ण ३२४५४०० | ३२४५४०० 
ईलेक्ट्रोफोरेसिस 
सिस्टिम 
केमिल्युमिनेसन्स णी १६२८४०० | १६२८४०० 
इम्युनो एसे 
SASS 
ऑटोमेटेड ब्लड | ६४९००० | ६४९००० 
कल्वर सिस्टिम 
एलाईजा रिडर, ¥ ४०१२०० ४०१२०० 
डिस्पेन्सर अण्ड 
qa 
हार्मोनिक १९११५३० | १९११५३० 
स्कालपेल 
अल्ट्रासोनिक 
कटींग अण्ड 
कॉएग्युलेशन 
डिव्हाईस विद 
अँक्सेसरीज 
३ पार्ट 1. २५००००० | २५००००० 
हिमेटॉलॉजी 
अँनेलाईजर 
ऑटोमेटीक ण १८५०००० । १८५०००० 
मायक्रोटोम 
कॉएग्युलळोमीटर | a | ५००००० ५००००० 
इएसआर ण २९०५७० ९०५७० 
SOS 
ष्कूण १७१२६५०० 
एकूण | ९,८५,४२,३३६ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


